प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन 
२०२१-२२ अंतर्गत कोकण विभागातील 
नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २९ मार्च, २०२२. 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०१०/०८/ 
प्र.क्र.४६३/पर्यटन, दि.०४.११.२०१०. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१४प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २४.०६.२०२१ 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण -२०२२/प्र.क्र.२५/२०२२/ 
ITT प्रशा-५, दि. १६.०३.२०२२ 


शासन निर्णय: 

पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन 
२०२१-२२ मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या कोकण विभागातील कामांसाठी रुपये १८८९९.६५ लक्ष 
एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण 
रुपये ६५५५.३९ लक्ष (अक्षरी रुपये पासष्ट कोटी पंचावन्न लक्ष एकोणचाळीस हजार फक्त) एवढा निधी सन 
२०२१-२२ मध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास ANAT AN मान्यता देत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
ae or अंदाजित रक्‍कम वितरीत कार्यान्वयीन यंत्रणा 
रक्‍कम 
fa 2 3 | 8 | ५ 
कोकण विभाग 
(१ मुंबई मुंबई शहरातील महालक्ष्मी म्युनिसिपल धोबी Beas वाळक. | ee बृहन्मुंबई 
शहर घाट येथे पर्यटन विकास कामे करणे व on महानगरपालिका 
(२मुंबई आरे वसाहतीतील विकास कामे 
उपनगर कार्यकारी अभियंता 
१ पिकनिक पॉईंटचे येथे सुशोभित प्रवेशद्वार ५०.०० (पो, 
२ पिकनिक पॉईंटचे येथे प्रसाधनगृह स्टार मु.झो.सु.मंडळ, 
शौचालय षु 0,00 ६ 0.00 मुंबई 
शौचालय मुंबई 
३ पिकनिक पॉईटचे येथे पाणपाई व परिसर 
५०.०० 
सुशोभिकरण करणे 
४ पिकनिक पॉईंटचे येथे लादीकण, आसन व्यवस्था 
सौंदर्यीकरण ५०.०० 
व सौंदर्यीकरण करणे 
एकूण २००.०० ६०.०० 
(३) मुंबई मुंबई उपनगर येथील विकास कामे 
उपनगर 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


संजय गांधी नॅशनल पार्क, बोरीवली (पूर्व) येथे 


नदी व पार्क जवळ पॅरापेट भिंत बांधणे २३.०० | कार्यकारी अभियंता 
षु मुंबई 
स (प), मुंबई 
२ नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर संजय गांधी नॅशनल झोपडपट्टी वण 
पार्क, बोरीवली (पूर्वी येथे लिली पॉड वा मंडळ, मुंबई 
अम्फीथिएटर षु न 
अम्फीथिएटर व इतर सुझोभिकरण करणे ६३.७७ 
एकूण १४०.०० ४३.०० 
(४) मुंबई मनोरी व गोराई गाव येथे पर्यटन विकास कामे 
उपनगर 
१ उत्तन रोड WHS हॉलिडे होम जवळ गोराई 
बीच येथे स्टार शौचालय बनविणे १५.०० 
५०.०० 
२ सजव तलाव (लोटस तलाव) सौंदर्यीकरण / 
पाथवे करणे 
२१०.०० &9.00 
3 कोहीनुर हॉटेल ते रॉकडेल वाडी मनोरी 
मालावड येथे रस्ता बनविणे व सौंदर्यीकरण करणे ८.०० 
२५.०० 
४ मनोरी, मालाड (पो येथे शौचालय बांधणे कार्यकारी अभियंता 
/सौंदर्यीकरण करणे ६.०० (प), मुंबई 
— झोपडपट्टी सुधार 
4 गोराई गाव आणि उत्तन रोड VR गोराई गाव मंडळ, मुंबई 
बोरीवली (प) मुंबई शौचालय आणि पिण्याच्या dense 
पाण्याची व्यवस्था — 
& गोराई गाव आणि उत्तन रोड VARA गोराई गाव 
बोरीवली (प) येथे पर्यटकांसाठी बस स्टॉप, 
पाथवे, बैठकीची व्यवस्था व परिसरतील ह १५.०० 
सौंदर्यीकरण करणे 
9 गोराई गाव, येथे पर्यटकांसाठी जेट्टीजवळ ५०.०० 
शौचालय, पाण्याची व्यवस्था व सौंदर्यीकरण पववत 
करणे 
एकूण ४५५.०० १३७.०० 
(५) मुंबई मुंबई उपनगर येथील कामे काळया आत स 
उपनगर अभियंता, 
क वार्ड क्र.४४ WY सोयायटी जवळ दिंडोशी, झो.सु.पश्चिम 
मालाड (पूर्वी येथे मैदानाचे सुशोभिकरण व २५.०० ८.०० उपविभाग, मुंबई 


वृक्षारोपन करणे 


पृष्ठ २१ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


वार्ड क्र.४४ सरस्वती सोयायटी जवळ दिंडोशी, 
मालाड (पूर्वी येथे मैदानाचे सुशोभिकरण व 
वृक्षारोपन करणे 


१८.०० 


६.०० 


वार्ड क्र.४४ संध्या सोसायटी जवळ, एफ-विग, 
मालाड (पूर्वी येथे मैदानाचे सुशोभिकरण व 
वृक्षारोपन करणे 


२५.०० 


वार्ड क्र.४४, सरस्वती सोसायटी जवळ, डी-विग, 
सुचीधाम, मालाड (पूर्वी येथे मैदानाचे 
सुशोभिकरण व वृक्षारोपण करणे 


१८.०० 


वार्ड क्र.४४, शिवधाम क्रिडा मंडळ, अग्निशमन 
केंद्र जवळ, मालाड (पूर्व) येथे सुशोभिकरण करणे 
व ज्येष्ठ नागरिक कट्टा बसविणे 


२५.०० 


८.०० 


वार्ड क्र. ४४, शिवधाम क्रिडा मंडळ, अग्निशमन 
केंद्र जवळ, मालाड (पूर्वी येथे आरजी मैदान येथे 
गजेबो बांधणे व वृक्षारोपन करणे 


२०.०० 


एकूण 


१३१.०० 


४२.०० 


(६) मुंबई 
उपनगर 


मुंबई उपनगर येथील कामे 


१ 


वार्ड क्र.३६, मातृछाया सोसायटी जवळ, तानाजी 
नगर, मालाड (पूर्वी येथे पदपथाचे सुशोभिकरण 
करणे 


२५.०० 


वार्ड क्र.३६, दत्तगुरु चाळ जवळ, तानाजी नगर, 
मालाड (पूर्वी येथे रेलिंग बसविणे व पदपथाचे 
सुशोभिकरण करणे 


१८.०० 


६.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
झो.सु.पश्चिम 
उपविभाग, मुंबई 


वार्ड क्र. ३६ रामेश्वर सेवा संघ जवळ, तानाजी 
नगर, मालाड (पूर्वी येथे रेलिंग बसविणे व 
पदपथाचे सुझोभिकरण करणे 


१८.०० 


वार्ड क्र.३६, शिवसागर चाळ नं.५, जवळ, 
तानाजी नगर, मालाड (पूर्व) येथे रेलिंग बसविणे व 
पदपथाचे सुशोभिकरण करणे 


44.00 


५.०० 


वाड क्र.३६, दत्तगुरु सेवा मंडळ चाळ नं १ आणि 
२ जवळ, तानाजी नगर, मालाड (yd) येथे 
पदपथाचे सुशोभिकरण करणे 


१८.०० 


५.०० 


वाड क्र.३६, दत्तगुरु सेवा मंडळ चाळ नं ३ आणि 
४ जवळ, तानाजी नगर मालाड (पूर्वी) येथे 
पदपथाचे सुशोभिकरण करणे 


१८.०० 


५.०० 


एकूण 


११२.०० 


३५.०० 


(७ मुंबई 
उपनगर 


मुंबई उपनगर येथील कामे 


भे 


वार्ड क्र.३८, मंगळकृपा सोसायटी जवळ, ए-विग, 
आप्पापाडा, मालाड (पूर्वी येथे सुशोभिकरण व 
वृक्षारोपन करणे 


२२.०० 


कार्यकारी 
अभियंता, 
झो.सु.पश्चिम 
उपविभाग, मुंबई 


पृष्ठ २१ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


२ वार्ड क्र.३८, मंगलकृपया सोसायटी जवळ, बी- 
विंग, आप्पापाडा, मालाड (पूर्वी येथे सुशोभिकरण १८.०० ६.०० 
व वृक्षारोपन करणे 


३ वार्ड क्र.३८, मंगलकृपा सोसायटी जवळ, सी- 
विंग, आप्पापाडा, मालाड (पूर्वी येथे मैदानाचे २०.०० ६.०० 
सुशोभिकरण करणे 


एकूण ६०.०० १९.०० 


(८) मुंबई मुंबई उपनगर येथील कामे 
उपनगर 


१ वार्ड क्र.४०, नागरी निवारा वसाहत सांस्कृतिक 
केंद्र जवळ, एन.एन. पी., मालाड (पूर्व) येथे २५.०० ८.०० 
सुशोभिकरण करणे कार्यकारी 


२ as क्र.४०, व्हॅलेन्टाईन टावर जवळ, मालाड का hss अभियंता, 
(पूर्वी येथे सुशोभिकरण करणे । । झो.सु.पश्चिम 


३ TS क्र.४०, भाई परब घराजवळ, मालाड (पूर्व) उपविभाग, मुंबई 
. 24,00 C.00 
येथे व्यायामाचे साहित्य बसविणे व कट्टा बांधणे 


8 aS क्र.४०, सरस्वती इमारती जवळ, प्लॉट नं.६ 
एन.एन.पी. मालाडा (पूर्वी येथे सुशोभिकरण २०.०० ६.०० 
करणे 


4 वार्ड Ho, मांडवी इमारत H.9 जवळ, प्लॉट 
नं.६, एन.एन.पी. मालाड (पूर्वी येथे मैदानाचे २०.०० ६.०० 
सुशोभिकरण व वृक्षारोपन करणे 


६ वार्ड क्र.४०, मांडवी इमारत H.2 जवळ, प्लॉट 
नं.६ एन.एन. पी. मालाड (पूर्व) येथे जैष्ठ नागरिक २२.०० ७.०० 
कट्टा बसविणे व सुशोभिकरण करणे 


७ as क्र. go, पंचगंगा सोसायटी जवळ, प्लॉट 
नं.६, एन.एन.पी.मालाड (yd) येथे मैदानाचे २०.०० ६.०० 
सुशोभिकरण करणे 


८ वार्ड क्र.४०, त्रिवेणी सोसायटी जवळ, प्लॉट नं. 
६, एन.एन.पी. मालाड (पूर्वी येथे सुशोभिकरण २०.०० ६.०० 
करणे व कुंपण भिंत बांधणे 


९ as क्र.४० गोमती सोसायटी जवळ, सुचीधम, 
मालाड (पूर्व) येथे उद्यानाचे सुशोभिकरण 


२५.०० C.00 


एकूण | 202.00 ६३.०० 


(९) मुंबई | मुंबई उपनगर येथील विकास कामे 
उपनगर 


१ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली (पूर्व) कार्यकारी 
सतीमाता मंदिर जवळ पर्यटकांसाठी बैठक ल Dose अभियंता 

; . : 
व्यवस्था, पायवाटा, सौर fed व सुशोभिकरण झोपडपट्टी सुधार 


करणे मंडळ (पश्चिम) 


२ नवापाडा, संजय गांधी उद्यान बोरीवली (पूर्व) येथे उपविभाग मुंबई 
पर्यटकांसाठी बैठक व्यवस्था करणे, पायवाटा २५.०० ८.०० (प्रस्ताव आहे) 
बनविणे व सुशोभिकरण करणे 


पृष्ठ २१ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


३ चिंचपाडा, संजय गांधी उद्यान बोरीवली (पूर्व) येथे 
पर्यटकासांठी बैठक व्यवस्था करणे, सौर fed 
बसविणे व सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


४ भाताचा पाणी, संजय गांधी उद्यान बोरीवली (पूर्वी 
येथे पर्यटकासांठी बैठक व्यवस्था करणे, सौर 
दिवे बसविणे व सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


८.०० 


4 तुबणी पाडा, संजय गांधी उद्यान बोरीवली (पूर्व) 
येथे पर्यटकांसाठी बैठक व्यवस्था करणे, 
पायवाटा बनविणे व सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


& तलापाडा, संजय गांधी उद्यान, बोरीवली (पूर्व) 
येथे पर्यटकांसाठी बैठक व्यवस्था करणे, 
पायवाटा बनविणे व सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


७ मलापाडा, संजय गांधी उद्यान, बोरीवली (पूर्व) 
येथे पर्यटकांसाठी बैठक सौर दिवे बसविणे, व 
सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


८.०० 


८ SATS, संजय गांधी उद्यान, बोरीवली (पूर्व) येथे 
पर्यटकांसाठी बैठक व्यवसथा करणे, पायवाटा 
बनविणे व सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


९ कर्माचा पाडा, संजय गांधी उद्यान, बोरीवली (पूर्व) 
येथे पर्यटकांसाठी बैठक व्यवसथा करणे, 
पायवाटा बनविणे व सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


एकूण 


२२५.०० 


७२.०० 


(१०) मुंबई | मुंबई उपनगर येथील कामे 


| छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ, जुहू 
चौपाटी, विलेपार्ले (पश्चिम) येथे झाडे लावणे, 
दिवाबत्ती, लादिकरण व इतर सुशोभिकरण 
करणे 


३०.०० 


२ रमाडा हॉटेलजवळ, जुहु चौपाटी, विलेपार्ले 
(पश्चिम) येथे लँड स्केपींग, दिवाबत्ती व इतर 
सुशोभिकरण करणे 


९०.०० 


219.00 


3 फुड कोर्टजवळ, जुहू चौपाटी, विळेपाले (पश्चिम) 
येथे दिवाबत्ती, लादिकरण व इतर सुशोभिकरण 
करणे 


(७५.०० 


२२.०० 


कार्यकारी अभिंयता 
(प) मुंबई झोपडपट्टी 
सुधार मंडळ, मुंबई 


एकूण 


२६५.१० 


७९.०० 


(११) मुंबई | मुंबई उपनगर येथील विकास कामे 
उपनगर 


१ कार क्रिडा मंडळ जवळ दत्त टेकडी जोगेश्वरी पूर्व 
येथे खुले सभागृह व लगतच्या परिसराचे 
सुशोभिकरण करणे 


३०.०० 


२ आझाद नगर नं.१, शिव मंदिर जवळ, अंधेरी 
पश्चिम येथे खुले सभागृह व लगतच्या परिसराचे 
सुशोभिकरण करणे 


३५.०० 


90,00 


मुख्य अधिकारी, 
मुंबई झोपडपट्टी 
सुधार मंडळ, मुंबई 


पृष्ठ २१ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


३ मिरा टॉवर समोर, विन्डमेयर बिल्डींग जवळ, 
ओशिवरा, जोगेश्वरी पश्चिम येथे चौकाचे 
सुशोभिकरण करणे 


२८.०० 


8 अल-गुलाब को. ऑप सोसायटी जवळ, अमृत 
नगर, जोगेश्वरी पश्चिम येथ सोलर लाईट, बेंचेस 
व इतर सुशोभिकरण करणे 


१२.०० 


3.00 


षु पवनबाग वेल्फेअर सोसायटी जवळ, चिंचोळी 
मालाड, पश्चिम येथे खेळाचे मैदान बसविणे व 
इतर सुशोभिकरण करणे 


९०.०० 


90,00 


& ators नगर 4.9 म्हाडा मैदान जवळ, 
सीसीटस नं.२४९/अ येथे मैदान बनविणे व इतर 
सुशोभिकरण करणे 


(90,00 


94.00 


9 गोरेगांव पर्ल सोसायटी जवळ, ओशिवरा पश्चिम 
येथे बेंचेस बसविणे व इतर सुशोभिकरण करणे 


१८.०० 


५.०० 


८ श्री मगिनी देवी सुवा मित्र मंडळ जवळ शांकर 
नगर, वासरी हिल नं .२ गोरेगांव पश्चिम येथे 
लादीकरण करणे, बेंचेस बसविणे व सुशोभिकरण 
करणे 


90,00 


3.00 


९ श्री ओम जय सिध्दीविनायक सोसायटी जवळ, 
बाबटवाडी, श्रेयस कॉलनी गोरेगांव पूर्व येथे 
लादीकरण व सुशोभिकरण करणे 


२३.०० 


१० वर्सावा गांव, अंधेरी पश्चिम येथे विविध ठिकाणी 
बेंचेस व इतर सुशोभिकरण करणे 


५०.०० 


११ जुहू बीच, विळेपाल॑ पश्चिम येथे विविध ठिकाणी 
बेंचेस व इतर सुशोभिकरण करणे 


५०.०० 


१२ गांधी नगर जवळ, खजुरवाडी, जोगेश्वरी, पश्चिम 
येथे लादीकरण व परिसरात सुशोभिकरण करणे 


२५.०० 


१३ 2014 नगर जवळ, विरा देसाई रोड, अंधेरी पश्चिम 
येथे लादीकरण व इतर सुझोभिकरण करणे 


२४.०० 


१५ वाहतुक नगर, अंधेरी पश्चिम येथे रस्ता बनविणे व 
इतर सुशोभिकरण करणे 


32.00 


8.00 


१६ विकास नगर विघ्नेश्वर, नगर, बेहराम बाग, 
जोगेश्वरी पश्चिम येथे लादीकरण व परिसरात 
सुशोभिकरण करणे 


२७.०० 


८.०० 


एकूण 


४७४.०० 


१३०.०० 


(१२) मुंबई | भांडुप (प) छत्रपती शिवाजी महाराज तलाव व 
उपनगर | आजुबाजुच्या परिसरात सौंदर्यीकरण करण्याचे 
काम करणे 


५००.०० 


१५०.०० 


मुख्य अधिकारी, 
मुंबई झोपडपट्टी 
सुधार मंडळ, मुंबई 


एकूण मुंबई उपनगर 


२७६४.१० 


८३०.०० 


(१३) ठाणे । डोंबिवली येथील विकास कामे 


पृष्ठ २१ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


षि मोठागाव खाडीकिनारी असलेल्या बॅकवॉटर कार्यकारी अभियंता 
(नैसर्गिक पाण्याचे ald) सुशोभिकरण करणे व (बांध), कल्याण 
नेचर पार्क तयार करण्यासाठी निधी मिळणेबाबत ४९८.२८ १५०.०० डोंबिवली 
महानगरपालिका, 
डोंबिवली विभाग 
(98) ठाणे | भिवंडी निजामपूर, जि. ठाणे येथील विकास काम 
१ भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका आयुक्त, भिवंडी 
कार्यक्षेत्रातील भादवड तलाव व त्या लगत उद्यान aes Bemus निजामपूर शहर 
विकसित करणेचे काम करणे महानगरपालिका 
(१५) ठाणे । ठाणे जिल्हयातील चौक येथील जंजिरे धारावी कार्यकारी 
किल्ला संवर्धन व जतन दुरुस्ती भाग-१ अभियंता, (सा.बां.) 
१0000 १५०.०० मिरा भाईदर 
महानगरपालिका 
(१६) ठाणे । ठाणे जिल्हयातील चौक येथील जंजिरे धारावी कार्यकारी 
किल्ला संवर्धन व जतन दुरुस्ती भाग-२ अभियंता, (सा.बां.) 
meee १५०.०० मिरा भाईंदर 
महानगरपालिका 
(१७ ठाणे । शहापूर तालुक्यातील माहुली किल्ला परिसरातील कार्यकारी 
सुशोभिकरण करणे व पायाभूत सुविधा निर्माण अभियंता, बांधकाम 
करणे ४००.०० १२०.०० विभाग, जिल्हा 
परिषद, ठाणे 
(१८) ठाणे । अशोका धबधबा पर्यटन स्थळाच्या ठिकाणी कार्यकारी 
पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, ता. शहापूर अभियंता, बांधकाम 
२००.०० ६०.०० विभाग, जिल्हा 
परिषद, ठाणे 
(१९) ठाणे । ठाणे जिल्हयातील कारवादेवी व वज्रेश्वरी येथील 
विकास कामे 
१ भिवंडी तालुक्यातील राहूर कारवादेवी कायमकारी 
मंदिराकडे जाणारा रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे, अभियंता, 
मंदिर सुशोभिकरण करणे व शौचालय बांधणे, ae ee सार्वजनिक 
ता. भिवंडी बांधकाम विभाग 


पृष्ठ २१ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


2 भिवंडी तालुक्‍यातील aT मंदिर पायऱ्यांस क्र.१, ठाणे 
भिवंडी 200,00 २४०.०० 
शेड बसविणे, सुशोभिकरण करणे, ता. भिवंडी 
एकूण ५०० ३००.०० 
(20) ठाणे | ठाणे जिल्हयातील अकलोली व लोनाड येथील 
विकास कामे 
१ भिवंडी तालुक्यातील अकलोली येथे नदीलगत कायमकारी 
रस्त्याला संरक्षक भित व परिसरातील ३००.०० ६०.०० अभियंता, 
सुशोभिकरण करणे, ता. भिवंडी सार्वजनिक 
२ भिवंडी तालुक्‍यातील लोनाड खंडेश्वरी महादेव बांधकाम विभाग 
मंदिराकडे जाणारा रस्ता रुंदीकरण व सिंमेंट १००.०० २०.०० क्र.१ ठाणे 
काँक्रीटीकरण करणे, ता. भिवंडी 
एकूण ४००.०० ८०.०० 
(२१) ठाणे । ठाणे जिल्हयातील विकास कामे 
१ धारावी देवी धारावी मंदिर डोंगरी या ठिकाणी 
सुशोभिकरण व मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध | ७५.०० २३.०० 
करणे 
२ वेलंकनी चर्च, उत्तन या ठिकाणी सुशोभिकरण व 
(90.0० २१.०० 
मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करणे 
३ राधा कृष्ण मंदिर देवस्थान मोरवा गाव, भाईंदर 
(प) या ठिकाणी सुशोभिकरण व मुलभूत नागरी | ३०.०० ९.०० 
सुविधा उपलब्ध करणे आयुक्त, मिरा- 
४ राम मंदिर देवस्थान भाईदर (प) या ठिकाणी भाईंदर 
सुशोभिकरण व मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध | ३०.०० ९.०० महानगरपालिका, 
करणे ठाणे 
4 बावन जिनालय भाईंदर (प) या ठिकाणी 
सुशोभिकरण व मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध | ३०.०० ९.०० 
करणे 
६ हनुमान मंदिर देवस्थान, राई गाव भाईंदर (प) या 
ठिकणी सुशोभिकरण व मुलभूत नागरी सुविधा | ३०.०० ९.०० 
उपलब्ध करणे 
9 शम्स मस्जीत या ठिकाणी सुशोभिकरण व 
२०.०० ६.०० 
मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करणे 
एकूण २८४.८८ ८६.०० 
एकूण ठाणे |  ३१४१.१६ १०५४.०० 


पृष्ठ २१ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


(२२) रायगड । मौजे रानवली श्री.भैरवनाथ मंदिरासमोरील कार्यकारी अभियंता 
सुशोभिकरण करणे, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड (बांधकाम) रायगड 
१००.०० ३०.०० जिल्हा परिषद, 
अलिबाग 
(२३) रायगड | रायगड जिल्हयातीळ विकास कामे 
१ कांगोरीगडकडे जाणारा रस्ता तयार करणे, ता. 
महाड 400,00 ३०.०० 
२ कांगोरीगडकडे मंदिर परिसर सुधारणा करणे ता. bias ie कार्यकारी अभियंता 
: : ; 
महाड (बांधकाम) रायगड 
3 मौजे निजामपूर हिरकणीवाडी रायगड रोप वे जिल्हा परिषद, 
कडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत संरक्षण भिंत बांधणे १००.०० ३०.०० अलिबाग 
ता. महाड 
४ ताम्हणे ते देवाचा डोंगर महादेव मंदिराकडे 
१००.०० ३०.०० 
जाणारा रस्ता तयार करणे ता. महाड 
एकूण |  ३२५.०० ९८.०० 
(२४ रायगड । रायगड जिल्हयातील विकास कामे 
१ शेवटचे कुडपण येथे रस्त्यालगत संरक्षण भित ae — कार्यकारी अभियंता 
बांधणे ता. पोलादपूर न न (बांधकाम) रायगड 
२ पहिले कुडपण ते काळकाई मंदिराकडे जाणारा विक नना जिल्हा परिषद, 
रस्ता तयार करणे ता. पोलादपूर | | अलिबाग 
३ शूरविर मुरारबाजी देशपांडे स्मारक सुशोभिकरण 
१००.०० ३०.०० 
करणे व रस्ता तयार करणे ता. महाड 
एकूण २७५.०० ८२.०० 
(२५) रायगड । अलिबाग मुरुड येथील पर्यटन स्थळांचा विकास 
कामांना मंजूरी देऊन निधी उपलब्ध होणेबाबत 
१ उमटे करंजाई मंदिर सुशोभिकरण करणे, ता. 
अलिबाग क une 
aR उप अभियंता 
२ ताजपूर हनुमान मंदिर सुझोभिकरण करणे, ता. ao 
stores १००.०० ३०.०० ( रायगड 
at जिल्हा परिषद, 
३ चौल दत्त मंदिर सुशोभिकरण करणे, ता. ese at 
a 400,00 ३०.०० 
अलिबाग 
४ काशिद समुद्र किनारा परिसर सुशोभिकरण 
८०.०० २४.०० 
करणे, ता. मुरुड 
५ तेलवडे हनुमान मंदिर सुझोभिकरण करणे, ता. 
मुरुड ५०.०० १५.०० 
द मुरुड दत्त मंदिर सुशोभिकरण करणे, ता. मुरुड मुख्याधिकारी, 
तही aes मुरुड- नगर 
परिषद 
एकूण ४५०.०० १३५.०० 


पृष्ठ २१ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


(२६) रायगड | रायगड जिल्हयातील आंबिवली लेणी व कोढाणे 
लेणी येथील विकास कामे कार्यकारी 
जागवला अभियंता, 
१ आंबिवली बौध्दविहार लेणी परिसर सुशोभिकरण | २००.०० न. ec 
करण न बांधकाम विभाग, 
2 कोढाणे लेणी परिसर सुशोभिकरण करणे ३००.०० ae पनवेल 
एकूण | ५००.०० १५०.०० 
(२७) रायगड जिल्हयातील ASA तलाव व नेरळ = 
रायगड  । परिसर येथील विकास कामे i 
: 
१ मांडवणे तलाव सुशोभिकरण करणे १५०.०० ती सार्वजनिक 
| बांधकाम विभाग, 
२ नेरळ परिसर सुशोभिकरण करणे २००.०० eh 6a पनवेल 
एकूण | ३५०.०० १०५.०० 
(२८) रायगड | कर्जत जि. रायगड येथे उद्यान (Snake Park) मुख्याधिकरी, 
करणे ३००.०० ९०.०० कर्जत नगर परिषद 
(२९) रायगड | रायगड जिल्हयातील विकास कामे 
१ कर्जत जि. रायगड येथील उल्हास नदीवरील डं र 
०0.०० 0,00 मुख्याधिकरी 
गणेश घाट क्र. १ आणि २ सुशोभिकरण करणे ? 
२ कर्जत जि. रायगड येथील उल्हास नदीवरील कर्जत नगर परिषद 
3 भिंत i 200,00 ६०.०० 
गणेश घाट क्र. १ आणि २ वर संरक्षण भिंत बांधणे 
एकूण ५००.०० १५०.०० 
(३०) रायगड | रायगड जिल्हयातील विकास कामे 
q कर्जत, जि. रायगड येथील उल्हास नदी मुख्याधिकरी, 
परिसरात पाथ व गार्डन, कारंजे, शिल्प, बाकडे, | ४००.०० वरे%७७ | कजत नगर परिषद 
विद्युत दिवे (स्टीट लाईट) उभारणे बांधकाम विभाग, 
2 कर्जत, ता. रायगड येथील उल्हास नदी पनवेल 
१००.०० ३०.०० 
परिसरात E-Toilet उभारणे 
एकूण ५००.०० १५०.०० 
(३१) रायगड । रायगड येथील पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत कार्यकारी अभियंता 


करावायाची कामे 


(बांधकाम) रायगड 


पृष्ठ २१ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


शि ग्रामपंचायत पाटणसई हद्दीतील जि. रायगड 
येथील अंबा नदीकाठी अष्टविनायक पाली 
मंदिराकडे जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी निवाराहोड व 
सुशोभिकरण 


९९.३७ 


३०.०० 


२ मौजे नागोठाणे जि. रायगड येथील जोगेश्वरी 
मंदिरात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी मंदिर परिसरांचे 
सुशोभिकरण 


९९.०७ 


30.0 


3 मौजे होतपळस जि. रायगड येथीळ अक्कादेवी 
मंदिर यात्रास्थळ असणाऱ्या नॅशनल हायवे १७ 
वरुन जाणाऱ्या पर्यटाकांसाठी मंदिराच्या 
परिसराचे सुशोभिकरण व निवाराशेड बांधणे 


८४.८४ 


२५.०० 


४ मौजे नागोठणे ता. रोहा जि. रायगड सरखेल 
कान्होजी आंग्रे यांचे पुरातन निवासस्थान व 
स्मारकाचे सुशोभिकरण 


७८.७८ 


२४.०० 


4 मौजे fret ता. रोहा, जि. रायगड येथील भवानी 
मातेच्या मंदिरात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी 
निवाराशेड व सुझोभिरण करणे 


४२.१८ 


१३.०० 


जिल्हा परिषद, 
अलिबाग 


एकुण 


४०४.२४ 


१२२.०० 


(32) रायगड । श्रीवर्धन नगरपरिषद हद्दीतील सी.सी.टी.व्ही. 
कॅमेरा व इतर आवश्‍यक साहित्याचा पुरवठा 
करणे, बसविणे व कार्यान्वित करणे, जि. रायगड 


१९३.८५ 


१५१.०० 


मुख्याधिकारी, 
श्रीवर्धन 
नगरपरिषद 


(३३) रायगड | रोहा नगर परिषद हद्दीतील श्री. हनुमान टेकडी 
परिसर सुझोभिकरण करणे, जि.रायगड 


३४५.०० 


२५०.०० 


मुख्याधिकारी, 
रोहा नगरपरिषद 


(३४) रायगड | अलिबाग येथील दर्या सारंग कान्होजी आंग्रे 
समाधी परिसर सुझोभिकरण करणे, जि. रायगड 


१५३.०० 


(94.00 


मुख्याधिकारी, 
नगरपालिका, 
नगरपरिषद 


(३५) रायगड | मौजे गागोदे बु.येथील आचार्य विनोबा भावे यांचे 
स्मारक परिसर सुधारणा करणे, जि. रायगड 


१ मौजे गागोदे बु.येथे स्वागत कमान बांधणे 


४.७६ 


२ मौजे गागोदे बु.येथे हायवे पासून तलावापर्यंत 
रस्ता तयार करणे 


९९.६९ 


मौजे गागोदे बु.येथे वाचनालय इमारत बांधणे 


६८.७० 


मौजे गागोदे बु.येथे रोड लगत स्ट्रीट लाईट 
बसविणे 


१९.७८ 


900,00 


कार्यकारी अभियंता 
(बांधकाम) राजिप, 
अलिबाग 


एकूण 


१८२.९३ 


१००.०० 


(३६) रायगड | ता. कर्जत, जि. रायगड येथील विकास कामे 


१ पोशीर येथील पुरातन तलावाचा गाळ काढणे, 
ता. कर्जत 


900,00 


(94.00 


कार्यकारी 
अभियंता, 


पृष्ठ २१ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


२ पोशीर येथील पुरातन तलावाचा आतील बाजूस सार्वजनिक 
संरक्षण भिंत बांधणे, ता. कर्जत १००.०० बांधकाम विभाग, 
पनवेल 
एकूण २००.०० ७५.०० 
(३७ रायगड | ता. रोहा जि. रायगड येथील विकास कामे 
१ तळाघर येथील तलावाचे संवर्धन करणे, ता. रोहा २४.९९ २४.९९ मुख्य कार्यकारी 
२ तिसे येथील तलावाचे संवर्धन करणे, ता. रोहा अधिकारी, रायगड 
१००.०० ७०.०० जिल्हा परिषद, 
अलिबाग 
एकूण १२४.९९ ९४.९९ 
(३८) रायगड | मौजे भिवपुरी येथील अहिल्यादेवी तलाव परिसर 
विकास कामे 
१ अहिल्यादेवी होळकर तलाव ते भिवपुरी गावात = 
जाणाऱ्या रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक बसविणे न 
२ अहिल्यादेवी होळकर तलाव ते रोकडेवाडा कडे १०.०० 
जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे (भाग-१ कार्यकारी 
३ अहिल्यादेवी होळकर तलाव ते रोकडेवाडा कडे १०.०० अभियंता, 
जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे (भाग-१) सार्वजनिक 
४ अहिल्यादेवी होळकर तलाव ते वैजेनाथ कडे १०.०० २०.०० बांधकाम विभाग, 
जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे (भाग १) पनवेल 
५ अहिल्यादेवी होळकर तलाव ते वैजेनाथ कडे १०.०० 
जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे (भाग २) 
६ अहिल्यादेवी होळकर तलाव ते वैजेनाथ कडे १०.०० 
जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे (भाग ३) 
एकूण ६०.०० २०.०० 
(३९) रायगड | पाली नगर पंचायत, ता. सुधागड येथील विकास 
कामे 
१ पाली नगरपंचायत हद्दीतील वरचा देऊळवाडा व 
खालचा देऊळवाडा समोरील झापोळे पा आगर 
तळ्यासभोवती सुशोभिकरण व उद्यान तयार मुख्याधिकारी, 
करणे, ता. सुधागड पाली नगर पंचायत 
२ पाली नगरपंचायत हद्दीतील हटाळेश्वर मंदिर 
. fra ५५.०० ४०.०० 
तलावाला संरक्षक भिंत व सुशोभिकरण करणे 
एकूण ९७.०० ६५.०० 
(४०) रायगड | रायगड जिल्हयातील विकास कामे 
१ मौजे थळ श्रीदत्त मंदिर टेकडी परिसर सुधारणा व कार्यकारी अभियंता 
(9५.०० २२.०० 


सुशोभिकरण, संरक्षक भिंत बांधणे ता. अलिबाग 


(बांधकाम), राजिप, 


पृष्ठ २१ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


२ मौजे मुळे संगमेश्वर येथील शांकरमंदिर (प्रती अलिबाग 
जेजूरी) परिसर सुधारणा व सुशोभिकरण करणे ४०.०० १२.०० 
ता. अलिबाग 
3 मौजे थळ श्री विठ्ठलरुक्मीणी मंदिर दुरुस्ती करणे वाता ग 
व परिसर सुशोभिकरण करणे ता. अलिबाग व | 
४ मौजे वरसोली मार्तंड मंदिर परिसर सुशोभिकरण 
४०.०० १२.०० 
करणे, ता. अलिबाग 
4 मौजे कुरुळ श्री दत्तर मंदिर परिसर सुशोभिकरण 
३०.०० ९.०० 
करणे, ता. अलिबाग 
द मौजे मालाडे नागरवाडी येथील मारुती मंदिर 
दुरुस्ती व परिसर सुझोभिकरण करणे, ता. ४०.०० १२.०० 
अलिबाग 
एकूण २७५.०० ८२.०० 
(४१) रायगड | रायगड जिल्हयातील विकास कामे 
9 मौजे कुसुंबळे शिवमंदिर परिसर सुशोभिकरण 
४०.०० १२.०० 
करणे ता. अलिबाग 
८ मौजे भुवनेश्वर शिवमंदिर परिसर सुशोभिकरण 
४०.०० १२.०० 
करणे, ता. अलिबाग 
९ मौजे कनकेश्वर शिवमंदिर परिसर सुशोभिकरण 
४०.०० १२.०० 
केर oat कार्यकारी अभियंता 
शकी मौजे वरसोली श्री विठ्ठल vaste मंदिर परिसर वक 
४०.०० १२.०० (बांधकाम), राजिप, 
सुधारणा व सुशोभिकरण करणे, ता. अलिबाग ae 
११ मौजे चाळमळा साईमंदिर परिसर सुधारणा व 
२०.०० ६.०० 
सुशोभिकरण करणे, ता. अलिबाग 
१२ मौजे शहाबाज श्री दत्त मंदिर (दत्तटेकडी) परिसर 
४०.०० १२.०० 
सुधारणा व सुशोभिकरण करणे, ता. अलिबाग 
१३ मौजे वाघविरा वाघेश्वर मंदिर परिसर सुधारणा व 
४०.०० १२.०० 
सुशोभिकरण करणे, ता. अलिबाग 
एकूण २६०.०० ७८.०० 
(४२) रायगड | मुरुड जंजिरा बु. येथील आचार्य विनोबा भावे यांचे मुख्याधिकारी 
स्मारक परिसर सुधारणा करणे ता. मुरुड, जि. ७४.९७ ५०.०० 3 
ae मुरुड, नगरपरिषद 
(४३) रायगड । रायगड जिल्हयातील विकास कामे कार्यकारी 
१ बोर्ली पंचतन येथील Wat मंदिर सभागृहाचे लवा Gee अभियंता, 
बांधकाम करणे, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड न र सार्वजनिक 
२ बोर्ली पंचतन येथील तलावाचे बांधकाम व वा त. बांधकाम विभाग, 
सुशोभिकरण करणे, ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड । । महाड 
एकूण १६६.३२ ११०.०० 


पृष्ठ २१ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


(४४ रायगड | कुंडलिका नदीमध्ये साजे ते कामथ या भागामध्ये कार्यकारी 
चालणाऱ्या राफ्टींगसाठी येणाऱ्या पर्यटकांसाठी अभियंता, 
सोई सुविधा पुरविणे ता. माणगाव, जि. रायगड १२०.०० ८०.०० सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग, 
महाड 

(४५) रायगड | कोलाड येथील विभागीय वसाहती मधीळ नाना- कार्यकारी 
नानी पार्क सुशोभिकरण व दुरुस्ती करणे ता. अभियंता, 
रोहा, जि. रायगड ४००.०० २००.०० सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग, 
महाड 

(४६) रायगड | रायगड येथील विकास कामे 

१ मौजे रामदास पठार येथे तलावाचे बांधकाम व कार्यकारी 
सुशोभिकरण करणे, ता. महाड, जि. रायगड अभियंता, 
१००.०० ५०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
महाड 
२ मौजे रामदास पठार येथे तळावाकडे जाणाऱ्या 
i 400,00 ५०.०० 
रस्त्याचे बांधकाम करणे, ता. महाड, जि. रायगड 
एकूण २००.०० १००,०० 
(४७) रायगड | रायगड येथील विकास कामे 
१ मौजे गोरेगाव येथे राम तलावाचे सुशोभिकरण, ae 
बांधकामे aac aCe Mae करणे कार्यकारी 
बांधकाम व वरदेश्वर मंदिराजवळ सभामंडप करणे २००.०० १००.०० ग 
ताफा : 
ता. , जि. रायगड मिडल ती 
मौजे निजामपूर os सार्वजनिक 
२ मौजे निजामपूर येथे शिवकालीन तलावाचे व मोग 
सुशोभिकरण व बांधकाम करणे ता. माणगांव बांधकाम विभाग, 
सुशोभिकरण व बांधकाम करणे ता. माणगांव जि. २००.०० १००.०० वी 
रायगड 
एकूण 800,00 200,00 
एकूण रायगड ६८८२.३३ २७९२.९९ 
(४८) कसबा, ता. संगमेश्वर येथील संभाजी स्मारक कार्यकारी 
रत्नागिरी | विकसित करणे अभियंता, उत्तर 
रत्नागिरी, 
५००.०० १५०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
रत्नागिरी 
(४९) टेभ्ये हातिस पीर gare दर्गा ता. जि. कार्यकारी 
रत्नागिरी । रत्नागिरी येथी कामांकरीता निधी मंजूर अभियंता, उत्तर 
होणेबाबत २९.५४ सार्वजनिक 
१ भैरी मंदिर ते नदी किनारी कांक्रीट पाखाडी तयार बांधकाम, 
ait ४.०४ 
करणे रत्नागिरी 


पृष्ठ २१ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


२ दर्ग्याच्या आवारातील भैरी मंदिर ते गाडी स्टॉ 
पर्यंत पाखाडी तयार करणे र 
३ दर्ग्याच्या आवारातील चंद्रकांत नागवेकर घर ते 
गाडी स्टॉप पर्यंत पाखाडी तयार करणे oe 
४ छत्रपती नागवेकर यांचे घर ते होखर नागवेकर 
ee Seen pate ६.१८ 
घरापर्यंत पाखाडी तयार करणे 
4 लोकांना येण्या जाण्यासाठी नवीन पाखाडी बांधणे ३.५६ 
६ नालंदा बौध्दविहार येथील मोरीची दुरुस्ती करणे ४०.७३ 
9 पिंपळाच्या मागील बाजूस काँक्रीटचे गटर बांधणे ६.८५ 
प्रवीण नागवेकर यांचे घर ते नरेद्र नागवेकर 
घरापर्यंत पाखाडी तयार करणे न 
९ प्रमोद नागवेकर यांचे घर ते भैरी मंदिरापर्यात 
पाखाडी व गटार बांधणे ae 
९ चंद्रकांत नागवेकर यांचे घराच्या वरच्या बाजूस 
पाखाडी तयार करणे गोह) 
एकूण ९८.४६ २९.५४ 
(५०) रत्नागिरी नगरपरिषद हद्दीमधीलळ माळनाका मुख्याधिकारी, 
रत्नागिरी । येथील तारांगण इमारातीमध्ये सायन्स गॅलरी १६२.८५ ४८.८६ नगर परिषद, 
तयार करणे रत्नागिरी 
(५१) रत्नागिरी नगरपरिषद हद्दीमध्ये म्युझिक शो मुख्याधिकारी, 
रत्नागिरी | उद्यान तयार करणे रिकी वाता नगर परिषद, 
रत्नागिरी 
(५२) वेळास नारायणनगर, ता.मंडणगड येथे पर्यटन 
रत्नागिरी । स्थळ विकसित करणे कार्यकारी 
अभिंयता, 
१ जांभा पाखाडी संरक्षक भिंत ७९.२७ ६६.०० सा.बां.विभाग, 
२ अंतर्गत रस्ते, पाईप मोरी, संरक्षक भित ५६.११ चिपळुण 
३ आरसीसी गटर व TAT १८.९० 
8 लहान पूल, काजवे, जोड रस्ता ६५.७२ 
एकूण | २२०.०० ६६.०० 
(43) मौजे कालुस्ते बु.येथे बाजीबुवा काळेश्वरी मंदिर कार्यकारी 
रत्नागिरी । येथे सोई सुविधा पुरविणे ता. चिवळूण अभियंता, 
१२९.०० ८५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
चिपळूण 


पृष्ठ २१ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


(५४) ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्र किले रसाळगडला कार्यकारी 
रत्नागिरी । जोडणारा वाडीबीड ते रसाळगड किल्ला रस्ता अभियंता, 
बांधकाम करणे १००.०० ४०.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
चिपळूण 
(५५) केळशी, ता. दापोली येथील विकास कामे 
रत्नागिरी 
१ केळशी येथील याकुबबाबा दर्गा परिसर कार्यकारी 
सुझोभिकरण करणे १२०.३३ ३५.०० aftrar 
सुशोभिकरण करणे, ता. दापोली | 
२ केळशी येथील इतिहासकालीन महालक्ष्मी मंदिर सार्वजनिक 
सौंदर्यीकरण करणे, ता. दापोली १३५.९८ ४०.०० बांधकाम विभाग, 
चिपळूण 
एकूण |  २५६.३१ ७५.०० 
(५६) रत्नागिरी जिल्हयाती विकास कामे 
रत्नागिरी 
१ मुरुड येथील दुर्गादेवी मंदिर परिसर mace tase 
सुशोभिकरण करणे, ता. दापोली न न 
२ वेळास येथे नाना फडणवीस यांचे स्मारक = 
सुशोभिकरण करणे ; ८५.३४ २५.०० कार्यकारी 
सुशोभिकरण करणे, ता. मंडळणगड अभियंता 
३ ange येथील इतिहासकालीन केशवराज मंदिर क्र वाते गक 
सुशोभिकरण करणे ता. दापोली = ववी दं ie a 
See धकाम विभाग, 
8 दाभोळ येथील शिवकालीन गुहेतील चंडीकादेवी तिळ 
मंदिर सुशोभिकरण करणे, ता. दापोली las न्य = 
षु आंजले येथील कड्यावरील गणपती मंदिर 
सुशोभिकरण करणे, ता. दापोली aaa a 
एकूण ५६६.४२ १९०.०० 
(५७) राजापूर तालुक्‍यातील अर्जुना व गोडी नद्यांच्या कार्यकारी 
रत्नागिरी | संगमाच्या ठिकाणी पर्यटन विकास कामे व अभियंता, 
रानतळे स्पॉट विकसित करणे ४७.९५ २५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 
(दक्षिण) रत्‌नागिरी 
एकूण रत्नागिरी | २५८०.९९ ८५९.४० 
(५८) सिधुदुर्ग | देवगड तालुक्यातील मिठबाव तांबळडेग येथील कार्यकारी 
श्री गजबादेवी मंदिर पर्यटन क्षेत्रात सुविधा अभियंता, 
उपलब्ध करुन देणे सार्वजनिक 
0९2500 १४०:०० बांधकाम विभाग, 
कुडाळ, मु. 
कणवली 


पृष्ठ २१ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


(५९) सिधुदुर्ग | जि. सिधुदुर्ग ता. कुडाळ कलेश्वर मंदिर नेरुर येथे कार्यकारी 
संपूर्ण आवारामध्ये डांबरीकरण करणे, आवारात अभियंता, 
भक्त निवास बांधणे, आवारामध्ये सभामंडप ३००.०० ९०.०० सार्वजनिक 
बांधणे, संरक्षक भिंत व सुशोभिकरण बांधकाम विभाग, 

सावंतवाडी 

(६०) सिंधुदुर्ग | सिधुदुर्ग जिल्हयातील ता. कुडाळ भंगसाळ नदी कार्यकारी 
येथे पर्यटन स्थळ विकसित करणे अभियंता, 

गात टर सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
सावंतवाडी 

(६१) सिधुदुर्ग | ता. मालवण तारकर्ली येथे शासकीय जागेत कार्यकारी 
उद्यान विकसित करणे अभियंता, 

300,00 80,00 सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, 
सावंतवाडी 

(६२) सिंधुदुर्ग | जि. सिधुदुर्ग मालवण किल्ला येथे एल.ई. डी. कार्यकारी 
लाईट शो बसवून सुशोभिकरण करणे अभियंता, 

४७५.४२ १४५.०० सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग 
(विद्युत), रायगड 

(६3) सिधुदुर्ग | जि. सिधुदुर्ग मालवण किल्ला येथे एल.इ. डी. कार्यकारी 
लाईट शो बसवून सुशोभिकरण करणे (विद्युत अभियंता, 
पुरवठा करणे, जनित्र, रोहित्र उभारणी करणे) २३७.१८ वा सार्वजनिक 

बांधकाम विभाग 
(विद्युत), रायगड 
एकूण सिधुदुर्ग | २३१२.६० ६९६.०० 

(६४) पालघर | ता. जव्हार जि. पालघर येथील पर्यटन विकास कार्यकारी 
कागांबावत कार्यकारी 
कामाबाबत अभियंता 
जयसागर इंम, जव्हार येथे सुशोभिकरण करणे ; 

q जयसागर SH, जव्हार येथे सुशोभिकरण करणे ५०.०० साव 
र क यां सार्वजनिक 
२ जयसागर SH, जव्हार येथे संरक्षण भित बांधणे ५०.०० मा — oe 
3 मौजे दाभोसा धबधबा येथे पर्यटकांच्या सोयीसाठी न — , 
५०.०० जव्हार 
पर्यटन विकास करणे 
एकूण १५०.०० ३०.०० 


पृष्ठ २१ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


(६५) पालघर | मोखाडा तालुक्यातील विकास कामे 
शि खोडाळा पर्यटन स्थळ अंतर्गत भैरवनाथ परिसर ae 
विकसित करणे न कार्यकारी 
२ खोडाळा पर्यटन स्थळ अंतर्गत तलाव परिसर त अभियंता, 
सुशोभिकरण करणे । ४५.०० सार्वजनिक 
खोडाळा पर्यटन स्थळ ते देवबांध रस्त्याची बांधकाम विभाग, 
३ सुधारणा करणे ७४.९९ जव्हार 
एकूण २२४.९७ ४५.०० 
(६६) पालघर | पालघर जिल्हयातील शिवगोरक्षनाथ मठ कावळे कार्यकारी 
येथील विकास कामे अभिंयता, 
सा.बां.विभाग 
जव्हार, 
जि.पाळघर 
१ शिवगोरक्षनाथ मठ कावळे येथे वाहनतळ शेड 
‘ १०.०० 3.00 
बांधणे, ता. विक्रमगड 
२ शिवगोरक्षनाथ मठ कावळे येथे नदी किनारी १०.०० ३.०० 
एकूण २०.०० ६.०० 
(६७) पालघर | गोरक्षनाथ मठ कावळे येथील विकास कामे कार्यकारी 
शि Rra गोरक्षनाथ मठ, कावळे परिसरात संरक्षण १०.०० ass अभियंता, 
भिंत बांधणे सार्वजनिक 
na गोरक्षनाथ AS कावळे येथे नदी किनारी पायर्‍्यांचे १०.०० मागा बांधकाम विभाग 
बांधकाम करणे । जव्हार, जि. 
२ गोरक्षनाथ मठ कावळे येथे खुल्या जागेवर व १०.०० aa पालघर 
रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक बसविणे । 
एकूण ३०.०० ९.०० 
(६८) पालघर | पालघर जिल्हयातील विकास कामे 
१ रा.म.मा.क्र. Shad येथील पुलनाका ते शितला a 
मंदिराकडे जाणाऱ्या मजबुतीकरण PITT 
देवी मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे i 240,00 ५०.०० क तजी 
व डांबरीकरण करणे, ता. पालघर दॉर्बजनिक 
२. प्रजि.मा. 38 केळवे छ. शिवाजी महाराज चौक fee 
fe मजबुतीकरण व डांबरीकरण बांधकाम विभाग, 
बाजार रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण ५०.०० १५.०० 
करणे पालघर 
, ता. पालघर 
एकूण ३००.०० ६५.०० 
(६९) पालघर | पालघर जिल्हयातील विकास कामे 
१ बोर्डी समुद्र किनारी घाट बांधणे (सु.पे. हायस्कुल) ; क कार्यकारी 
0,00 .00 अभियंता 
ता.डहाणू, जि.पाळघर ; 
2 ast गणपती विसर्जज घाट व सुशोभिकरण सार्वजनिक 
90,00 8.00 डे 
करणे, ता. डहाणू, जि.पालघर बांधकाम विभाग, 


पृष्ठ २१ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


3 बोर्डी हायस्कुल समुद्र किनारी सुशोभिकरण पालघर 
१०.०० ४.०० 
करणे, ता. डहाणू, जि.पालघर 
एकूण ३०.०० १२.०० 
(७०) पालघर । पालघर जिल्हयातील विकास कामे 
az केळवे, येथे Wo ded LED फ्लड लाईट कायकारी 
wee ४.५० २.०० कार्यकारी 
पोलसह हायमास्ट बसविणे, ता. पालघर (४ नग) ता 
— ही 
२ माहिम येथे १२० ded LED फ्लड लाईट सार्वजनिक 
आकड ४.५० २.०० सार्वजनिक 
पोलसह हायमास्ट बसविणे, ता. पालघर (४ नग) aia 
eee बांधकाम विभाग, 
3 शिरगांव 920 ded LED फ्लड लाईट पोलसह 
Sees ४.५० २.०० पालघर 
हायमास्ट बसविणे, ता. पालघर (४ नग) 
एकूण १३.५० ६.०० 
एकूण पालघर ७६८.४७ १७३.०० 
एकूण कोकण विभाग | १८८९९.६५ ६५५५.३९ 
४. अटीव शर्ती :- 

१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 

२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 

3) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 


8) 


तात्काळ पूर्ण करावीत. 


पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी सदर कामे 
पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 


५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 


अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 


६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 


पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/ 
प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 


७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 


पृष्ठ २१ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित 
देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच 
या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 


११) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास न 
चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक 
पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता 
संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना 'आहरण व संवितरण 
अधिकारी' संबंधित जिल्हाधिकारी यांना “नियंत्रण अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर 
निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात 
देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल 
शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 

द. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ६.०४.२०२१ आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
२४.०६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दिनांक २४/०६/२०२१ च्या परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २३०/व्यय-१५, दि.२२.०३.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २१ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२९१७१७१७१०२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Ramesh 
Jayaram Kadam : 
(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, 
पालघर 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, 
पालघर 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे निधी 
वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २१ पैकी २१ 


